महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग, 
शासन ज्ञापन क्र. एमसीटी-१२२०/प्र.क्र.१२०/परि.-५ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ फेब्रुवारी २०२१ 


विषय :- मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांना एक विद्युत फ्रँकींग मशीन (Franking 
Machine) खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


वाचा :- १. शासन निर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,क्रमांक. भांखस- २०१४/ प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४,दिनांक .०१.१२.२०१६ 
२. शासन निर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,क्रमांक.संकीर्ण -२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
३.मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे पत्र क्र. आस्था/७८८/२०२० 
दिनांक १४/१२/२०२० 
ज्ञापन. 
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई, यांनी एक विद्युत फ्रँकींग मशीन (Franking 
Machine) खरेदी करण्यासाठी रु.१,००,३००/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजासह प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 


२. त्या अनुसार , मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई , यांना एक विद्युत wart मशीन 
(Franking Machine ) खरेदी करण्यासाठी रु.१,००,३००/- (रुपये एक लक्ष तीनशे फक्त) 
इतका खर्च करण्यास पुढील अटींवर, याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे:- 

१) खरेदीसाठी विहित कार्यपद्धतीचे आणि वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांचे अनुपालन 
करण्यात यावे. 
२) उक्त यंत्र सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आवश्‍यक तो सेवासंविदा करार विहित पध्दतीने 
करण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एमसीटी-१२२०/प्र.क्र.१२०/परि.-५ 


३. उक्त खर्च हा, गृह विभाग, मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेखाशीर्ष २०४१-वाहनांवरील कर, 
००, ८००-इतर खर्च, (००), (००)(०१)-मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (२०४१०१२५) 
(दत्तमत), अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली चालू वित्तीय वर्षात (सन २०२०-२१) 
अर्थसंकल्पित अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हेशासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग-चार 
अ.क्र.-७, अन्वये प्रशासनिक विभाग या नात्याने गृह (परिवहन) विभागास प्राप्त अधिकाराचा वापर 
करुन सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने आणि अनौपचारिक संदर्भ क्र.५६/२०२१/व्यय-८ दिनांक 
२५.०१.२०२१ अन्वये प्राप्त वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. ES शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०८१३१७१२२७२९ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Jaysen Jayprakash 
Ingole 


(जयसेन जयप्रकाश इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति : प्रबंधक , 

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 
प्रत: 
१ 
२ 


2 
to} 


प्रधान महाळेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता-१), AERTS, Fay. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-८) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती परिवहन -५. 


4 
& 


4Y we र. aT a l(a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


